केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
अमरावती शाहराच्या मलनिस्सारण 
प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता 
सुधारीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : अमृत-२०१८/प्र.क्र.१२८/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०२ एप्रिल, २०१८ 
वाचा:- 
१. नगर विकास विभागाचा समक्रमांकित झासन निर्णय दिनांक २६ मार्च, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४.१ पुढील प्रमाणे वाचावे. 


“४.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण राहील.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०२१८०६५१६४२५ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Daley Panng to 


DN: arashti 


(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
७. प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
९. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
qo. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 
११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, अमरावती 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, अमरावती 
१४. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, कोपरी, ठाणे 
१५. आयुकत, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती, जि. अमरावती 
१६. निवडनस्ती, नवि-३३. 


